वितरण आदेशा क्रमांक: 9 
कोषागारातून रोख रक्कम देय अनुदान 
सन २०२२-२०२३ 


१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील 
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित 
निधीच्या (अनटाईड ग्रांट) पहिल्या हप्त्याचे 
वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : 


१. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.९ /३/२०२० 

२. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/ पंरा-६, ग्रा.वि.वि.दि.२८/४/२०२० 

३. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/ पंरा-६, ग्रा.वि.वि.दि.२५/९ /2020 

४. झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.२६/६/२०२० 

५. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.४/१२/२०२० 

६. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.१०/८/२०२० 

७. पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार पत्र H.M11015/160/2021 FD, दि.१२/१०/२०२२ 
८. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.G.91904/940/2020 - FD दि.२६/१०/२०२२ 

९. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्र. F15(4)FC-XV/FCD/2020-25 दि.३१/१०/२०२२ 


प्रस्तावना : 


पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२२-२३ च्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रॅट) पहिल्या 
हप्त्यापोटी रू.७२६.४१ कोटी इतका निधी मुक्‍त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ८ येथील 
पत्रान्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला 


area निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीचा 
(अनटाईड ग्रँट) स्वरूपातील पहिल्या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला रू. ७२६.४१ 
कोटी इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण 
स्थनिक स्वराज्य संस्थाना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी ) 
अनुक्रमे लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६२८ /२५१५२६४६ /२५१५२६६४ ) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र अनुसार 
निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे ( बीम्सवर ) वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी पंचायत 
राज संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे १० : १० : ८० या 
प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सर्व जिल्हा परिषदांनी e-Gramswaraj-PFMS-Treasury net यांच्या इंटीग्रेशनने कोषागारात 
देयक सादर करुन पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या ICC! बँकेतील खात्यात १५ व्या केंद्रीय 
वित्त आयोगाचा निधी जमा करणे आवश्‍यक आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा निधी ग्रामविकास 
विभागामार्फत e-Gramswaraj-PFMS Treasury net यांच्या इंटीग्रेशानने अधिदान व लेखा कार्यालय, 
मुंबई येथे देयक सादर करुन जिल्हा परिषदेच्या ।0।10। बँकेतील खात्यात निधी जमा करणे आवश्‍यक 
आहे. 


३. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे 
नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयानाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची 
राहील. 


४. वित्त विभाग (व्यय) केंद्रीय वित्त आयोग भारत सरकार यांचे पत्र क्र.१५(२)०७-५//७७०/२०२०- 
२५, दि.२/६/२०२२ आणि पंचायत राज भारत सरकार यांचे पत्र W.M-19094/9§9/2020-FD, 
दि.७/६/२०२२ अन्वये ज्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरावर म्हणजेच जिल्हा 
परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत मध्ये प्रशासक कार्यरत आहे अशा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचे वितरण केले जाणार नाही. सध्या राज्यात २५ जिल्हा परिषदा, 
२८४ पंचायत समिती आणि ८२० ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहेत. अशा या सर्व ग्रामीण 


पृष्ठ २० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आलेले नाही. 


५. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण याबाबतच्या 
मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ४, ५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच अबंधित 
निधीतून (अनटाईड) करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना संदर्भ 
क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या 
वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार कामे व 
उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून 
संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 


६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती 
करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


७. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अबंधित निधीचा (अनटाईड) ग्रामीण 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक 
गरजेनुसार ( Location Specific felt needs ) आवश्यक बाबींवर वापर करावा. तसेच ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्था, सदर अनुदानाचा वापर राज्यशासनाने मंजूर केलेल्या बाहय संस्थांकडून करण्यात 
येणा-या लेखापरिक्षणासाठी करू शकतात. 


८. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायतराज नवी दिल्ली यांच्या 
दि.१४.७.२०२१ आणि दि. ११.८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर निधीतून माहे 
डिसेंबर-२०२२ अखेर पर्यंत किमान ५० Tah खर्च होणे आवश्‍यक आहे. ५०% खर्च झाल्याशिवाय 
केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केळे जाणार नाही. खर्च करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
तिन्ही स्तरांवर माहे डिसेंबर -२०२२ अखेरपर्यंत किमान ५०% खर्च करणे आवश्यक आहे. 


९. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक वर्ष 
२०२२-२३ च्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड Ts) पहिल्या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या 


पृष्ठ २० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
वितरणासाठी होणारा खर्च खालील ३ लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेल्या सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


१. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००,१९६ - जिल्हा 
परिषदांना /जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (oo) (90) १५ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी 
सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक Fe) (२५१५२६२८) ३१- सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर) 
(रू.१६.१९ कोटी) 


२. मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम,(००),१९७ - पंचायत 
समितीना सहाय्य,(००), (००) (०३)१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत 
समितीना सहाय्य अनुदाने.,(मुलभूत/बेसिक We) (२५१५२६४६), ३१ - सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) (रू.१६.१९ कोटी) 


३. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००),१९८ - ग्रामपंचायतींना 
सहाय्य (00),(00) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना सहाय्य 
अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक Fe) (२५१५२६६४), ३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
(रू.६९४.०३ कोटी) 


१०. जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना देय असणारा निधी काढताना संपुर्ण जिल्हयातील 
ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात आळेला निधी आणि संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या (२०११ 
च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले असता त्या ग्रामपंचायतीस 
किती निधी देय होतो ते कळते. ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहे त्या ग्रामपंचायतींची 
लोकसंख्या सदर परिगणना करताना विचारत घेण्यात येऊ नये. 


११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे अधिनस्त 
सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून 
द्याव्यात. 


सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४८-२०२२ 
वित्त आयोग कक्ष, दिनांक ०१/११/२०२२ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय 
महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा 


पृष्ठ २० पैकी ४ 


area निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
संगणक संकेतांक क्र.२०२२१११०११४०४७१०२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 


सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by POPAT D. 


POPATD. 5८ 
. DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, 


o=Rural Development 


DESHMUKH aires urnenicin,<=in 
Date: 2022.11.10 15:30:07 +05'30' 
(पो. द. देशमुख) 
सोबत - प्रपत्र अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 
६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 
७. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 
८. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
९. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
१२. सर्व विभागीय आयुक्त. (महसूल) 
१३. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 
१४. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१५. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व विभाग) 
१७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
१८. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
१९. सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 
२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२१. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प१७- / वित्त आयोग कक्ष.) 
२२. ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 
२३. निवड नस्ती का.वित्त-४, ग्राम विकास विभाग, मुंबई १. 


ae) 
ae) 


पृष्ठ २० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


प्रपत्र- अ 
अबंधित निधी 


वितरण आदेशा क्र.१ क्रमांक:पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४, दिनांक : १०/११/२०२२ चे विवरणपत्र 


(रक्‍कम रूपयांत) 
0 | are | gm 
ee समिती | ग्रामपंचायती | ५१५२६६४) | २५१५२६४६) | 24942622) 
a २ ३ | ४ | 4 & | 8 ८ 
ce ठाणे अंबरनाथ २७ ७३३०००० १०३८००० | १५६११००० 
भिवंडी ९० ४०४०७००० ५७०१००० 
कल्याण २४ ११६९३००० १६५८००० 
मुरबाड ८९ १३१३८००० २४५३००० 
राहापूर २५ ९८८४००० ४३५५००० 
एकूण २६५ ८२४५२००० १५२०५००० १५६११००० |) ११३२६८००० 
२ | पालघर वसई ३१। १२६८४००० १४५८००० | २२१५६००० 
पालघर १३३ ५६२६९००० ६४५६००० 
डहाणू ८५ ४१०४८००० ४८११००० 
तलासरी २१ १५८७९००० १८०९००० 
वाडा ८४ १८७(७६००० २३०६००० 
विक्रमगड BQ 94320000 १८२९००० 
जव्हार 4o १४९५२००० १८३६००० 
मोखाडा २७ ८५३८००० १०९२००० 
एकूण ४७३ १८२३४६६००० २१५९(७००० २२१५६००० 220298000 
3 | रायगड अलिबाग ५९ २३९३६००० 
पेन ६३ | _१८३०४००० 
पनवेल ६७ |  २५८८४००० 
उरण ३५ 94942000 
कर्जत द्‌२ २०५६५४९००० 
खालापूर ४० १३४१६००० 


पृष्ठ २० पैकी 


द 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


a) sy | es | er ee ee विव 
We समिती | ग्रामपंचायती | २५१५२६६४) | २५१५२६४६) | 24942622) 
सुधागड पाली 33 ६०४९००० 
रोहा ६४ | १८७७८००० 
माणगाव ७१ १६०३७००० 
महाड 939] १६८३१००० 
पोलादपूर ३८ ४३०४००० 
म्हसळा ३९ ६०१७००० 
श्रीवर्धन ४२ ७७१३००० 
मुरुड २४ ७२०४००० 
तळा २५ ३९२८००० 
एकूण ७८३ | २०४१०२००० २०४१०२००० 
४ | रत्नागिरी रत्नागिरी ९० २५६१५००० 
मंडणगड ४७ ६५०४००० 
लांजा ४५ ७३७३००० 
दापोली शक १७८६९००० 
खेड १०६ १७७३९००० 
गुहागर ६१ १२०४७००० 
राजापूर ९१ १५३१७००० 
चिपळूण १२७ २५३१८००० 
संगमेश्वर 923 | २१०१९००० 
एकूण ७९१ | १४८८०१००० १४८८०१००० 
५ | सिधुदूर्ग दोडामार्ग ३४ ५०७६००० 
सावंतवाडी ६3 १४४२९००० 
वेंगुर्ला ३० ८५७०००० 
कुडाळ ६८ १६०६८००० 
मालवण ६५ १०८६९००० 
कणकवली ६३ १३७९२००० 
देवगड ७० १२०६५००० 


पृष्ठ २० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


जिल्हा ना एकूण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
परिषदेचे EN ; (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव पी तयर २५१५२६६४) । २५१५२६४६ | २५१५२६२८) 
वैभववाडी ३४ ४८४८००० 
एकूण ४२७ ८५७१७००० ८५७१७००० 
नाशिक बागलाण १३१ ३९१९४००० 
चांदवड ९० २४५६०००० 
दिंडोरी १२१ ३४७६७००० 
देवळा ४२ १५४१९००० 
इगतपुरी ८८ |  २४४९५००० 
कळवण ८६ २१८७७७०००० 
मालेगाव 924 |  ४२७४८००० 
नांदगाव ८८ २१४९०००० 
नाशिक ६६ २३६६०००० 
निफाड ११८ ४८८७९००० 
पेठ 2 ३१४००० 
सुरगाणा ११४ [| 
सिन्नर | 329219000 
त्रंबकेश्वर २७ ५४८९००० 
येवला ८९ २५८२३००० 
एकूण ११८७ | ३६१५०५००० ३६१५०५००० 
धुळे धुळे १३१ ४६०३६००० ५६३४००० | २११९७००० 
साक्री १५७ ४७११४००० ६४२८००० 
शिदखेड ११८ |  २९३८०००० 3६०८००० 
शिरपूर १२३ ४०२८०००० ४९७९००० 
एकूण ५२९ | १६२८१०००० २०६४९००० | २११९७०००  २०४६५६००० 
नंदुरबार नंदुरबार १२२ २५८२८००० ३६२२००० | १९८३०००० 
नवापूर १०४ २४८७३००० ३३५६००० 
शहादा १४३ | ३७२८८००० ४६५६००० 
तळोदा ६६ १४९८१००० १७७०००० 
अक्कलकुवा ५१ १७५५९००० ३४४८००० 


पृष्ठ २० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


0 TE | wet | Soe | aie | cae | gm 
|. जाल समिती | ग्रामपंचायती | २१५२६६४) | २५१५२६४६) | २५१५२६२८) 

अक्राणी ८८ २१४५०००० २४७७००० 

एकूण ५७४ | १४१९७९००० १९३२९००० १९८३०००० | १८११३८००० 

९ । जळगांव | अंमळनेर ११९ २२३५३००० 

भडगाव ४९ १४६६३००० 

भुसावळ ३९ १६०९५००० 

बोदवड ३८ ७८३०००० 

चाळीसगाव ११३ ३७५२६००० 

चोपडा ९० २८०१७००० 

धरणगाव ७५ | १६२३६००० 

एरंडोल ५२ १५४४९००० 

जळगाव ६९ २२१३१००० 

जामनेर १०६ ३२७४४००० 

मुक्‍ताईनगर ६१| १६२७३००० 

पाचोरा Lae 26293000 

पारोळा ८३ १८५६५००० 

रावेर ९५ २९७४४००० 

यावल ६५ २३९१४००० 

एकूण ११५४ | ३२८३५३००० ३२८३५३००० 

ca अहमदनगर | अकोले Ve | २०७८६००० 

संगमनेर १४२  ४७७३८००० 

कोपरगाव (94 | २७१७६००० 

रहाता 4o 3042 §000 

श्रीरामपूर ५२ २३१२७००० 

राहुरी ८३। २९५२१००० 

नेवासा 998 | ३९३७९००० 

शेवगाव ९४ २४१९१००० 

पाथर्डी १०७।॥ २६९४०००० 


पृष्ठ २० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


क. नाव समिती | ग्रामपंचायती | ५१५२६६४) | २५१५२६४६) | २५१५२६२८) 

जामखेड Gd १३८६४००० 

कर्जत ९१) २५३९३००० 

श्रीगोदा ८६ ३३२३४००० 

पारनेर ११४ ३०४५८००० 

अहमदनगर 902 ३२६०९००० 

एकूण १२६७ | ४०५००२००० ४०५६००२००० 

११ पुणे आंबेगाव १०२।  २५१४४००० 

बारामती ९८ ३४८६७००० 

भोर १५६ १९२९५६५००० 

दौंड co] ३८२१९००० 

हवेली ७१ ३०४७५००० 

इंदापूर ११६।॥ ४२६३७००० 

जुन्नर १४४ | ४३८८२००० 

खेड 9&9] ४०९१३००० 

मावळ शिक २९२७७००० 

मुळशी ९२ १७३९२००० 

पुरंदर 83 २२२९८००० 

शिरूर ९६ ४११६८००० 

वेल्हा ७० ६२६६००० 

एकूण 9320 | ३९२१०३००० 382903000 

१२ | सातारा जावळी (मेढा) १२३ ११६५९००० 

कराड २०० 44889000 

खंडाळा ६३ १३१९५००० 

कौरेगाव १४२ २५४५४००० 

मान ९४ २१६२१००० 

खटाव १३३ ३०१७५००० 

महाबळेश्वर ७६ ४९७७००० 


पृष्ठ २० पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


Pose | 0 [eto |e 
४५ ag BP ग्रामपंचायती | २4५२६६४ | २५१५२६४६ | २५१५२६२८) 

पाटण 230 | ३२५२२००० 

फलटण १३० | ३४२५०००० 

वाई ९७। १९११०००० 

सातारा १८८॥ ३3३६१९३००० 

एकूण १४७६ | २८५१०३००० २८५१०३००० 

१३ | सांगली आटपाडी 43 १३४६०००० 

जत ११६।॥ ३४१८५००० 

कडेगाव ५४ १५३०८००० 

कवठे- ५९ १५७४४००० 

महाकाळ 

खानापूर-विटा ६४ १३४७२००० 

मिरज ६४। ४१०७९००० 

पलुस ३३ १६१९०००० 

शिराळा ९१ १७२८४००० 

तासगाव GZ] २४९०५००० 

वाळवा- ९३ ४०६०५००० 

इस्लामपूर 

एकूण ६९५ | २३२२३२००० २३२२३२००० 

१४ | सोलापूर । अक्कलकोट ११७ | २८८५७००० 

बार्शी १२८ २६९८३००० 

करमाळा १०७  २५७४१००० 

माढा God | ३३८९९००० 

माळशिरस १०२ ४३७२७००० 

मोहोळ ८९ २७५४९००० 

मंगळवेढा ७९ | २१४८०००० 

उ.सोलापूर 3& | १२३४४००० 

पंढरपूर ९४ ४००७२००० 

सांगोला ७६ 3३33६६५००० 


पृष्ठ २० पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


ey || Ge | ee 0 |e 
We समिती | ग्रामपंचायती | ५१५२६६४) | २५१५२६४६) | 24942622) 
द. सोलापूर 63 3034000 
एकूण १०१९ | ३२४६५८००० ३२४६५८००० 
१५ | कोल्हापूर । आजरा ७२। ११९३७००० 
भुदरगड 9g | १७४०९००० 
चंदगड १०८ २०६१०००० 
गडहिंग्लज ८९ २२५०६००० 
गगनबावडा २९ ४१७४००० 
हातकणंगले ६० ५२५९१००० 
कागल C3] २६८४४००० 
करवीर ११८ ५६९९४००० 
राधानगरी ९७ २३२०५००० 
शाहुवाडी १०६ २१०३९००० 
शिरोळ 4 ३४०४५००० 
पन्हाळा १११ २९९०४००० 
एकूण १०२१ | ३२१२५८००० ३२१२५८००० 
१६ | औरंगाबाद । औरंगाबाद ११५ |  ४०३५८००० 
गंगापूर (__ ही. ३८५३२००० 
कन्नड १३८ ३५०३३००० 
खुलताबाद go | ११९००००० 
पैठण शक | ३५९४४००० 
फुलंब्री ७१ १७४३७००० 
सिल्लोड १०४ 34204000 
सोयगाव ४६ १२३३६००० 
वैजापूर १३५ ३१६७१००० 
एकूण ८७० | २५८४१६००० २५८४१६००० 
१७ | जालना जालना १२३ २७२३७००० 
बदनापूर ७९ | १६५५७००० 


पृष्ठ २० पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


Pose | 0 0 ae 
क. नाव समिती | ग्रामपंचायती | २५१५२६६४) | २५१५२६४६) | २५१५२६२८) 
अंबड शिक | २६१५४००० 
घनसावंगी ९६ २२५६९००० 
परतूर ८०।॥ १६५१८०० 
मंठा ८७ १६१०६००० 
भोकरदन १२४ ३२९४६००० 
जाफ्राबाद ७२ १७१७६००० 
एकूण ७७२ | १७५२६३००० १७५२६३००० 
१८ | परभणी सेलू ८२॥ १४२८८००० 
जितूर १३६। २७६८५००० 
परभणी ११७ २६९१०००० 
मानवत ४९ ९९३९००० 
पाथरी ४९ ११९२३००० 
सोनपेठ ४२ ८६१३००० 
गंगाखेड ८४ १७९१२००० 
पालम ६४ ११५९६००० 
पुर्णा ७९ १७०६०००० 
एकूण ७०२ |) १४५९२६००० १४५९२६००० 
१९ | हिंगोली हिंगोली १११ २१४२२००० 
वसमत ११९ |  २६८७२००० 
कळमनुरी १२५ २५२९४००० 
सेनगाव १०७ |  २२८२०००० 
औंढा नागनाथ ९५ १९६१२००० 
एकूण ५५७ | ११६०२०००० ११६०२०००० 
२० | बीड अंबाजोगाई ९९। २२७९२००० 
आष्टी १२५ २६९१४००० 
बीड १७५ ३२१७४००० 
धारूर 4 १०९०९००० 


पृष्ठ २० पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


पृष्ठ २० पैकी १४ 


ey || | ee 0 | ae 
We समिती | ग्रामपंचायती | ५१५२६६४) | २५१५२६४६) | 24942622) 

गेवराई 93& | ३५०४८००० 

केज ११४ |  २४८०१००० 

माजलगाव ९१, २३९७६००० 

परळी ९० २२११८००० 

पाटोदा ५९ १२६५९००० 

शिरूर- 42 १४०५७००० 

कासार 

वडवणी ३५ ८७०९००० 

एकूण १०२८ | २३४१५७००० २३४१५७००० 

२१ | नांदेड नांदेड ७३ | १९८८५००० 

अर्धापूर 38 ९८६९००० 

मुदखेड yo | १०७१७००० 

कंधार ११५ २६२६८००० 

मुखेड १२७| ३०९७४००० 

देगलूर ८७ १९९८९००० 

बिलोली ७३। १६३९०००० 

नायगाव WZ] १९२४२००० 

धर्माबाद ४५ ७३३९००० 

हदगाव १२४ २६९४८००० 

किनवट १२६ २४३३०००० 

भोकर ६६ १२२८१००० 

हिमायतनगर 4Q 9034000 

माहूर Gd ९८१२००० 

उमरी Bd ९९५८००० 

लोहा ११८ २५४२९००० 

एकूण १२९० | २७९७९०००० २७९७९०००० 

२२ | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद शिक ३४९०१००० 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


४५ ag समिती ग्रामपंचायती | २4५२६६४ | २५१५२६४६ | २५१५२६२८) 

तुळजापूर १०७ | २६१४२००० 

उमरगा ८० २५१६४००० 

लोहारा ४४ १३६४१००० 

कळंब ९१ २२३९९००० 

वाजी ४२ ८७५४००० 

भूम (8 | १३७८९००० 

परांडा ७२ १४१६३००० 

एकूण ६२१ | १६५८९५३००० १५८९५३००० 

२३ | लातूर अहमदपूर ९७। २२४५९००० 

चाकूर ७१, १८४५६००० 

लातूर | a0 | 340& 4000 

औसा १०९ ३२०८८००० 

निलंगा ११५ ३३३९४००० 

रेणापूर ६५ | १४४९६००० 

शिरुर ४२ ८६३९००० 

(अनंतपाळ) 

उदगीर C9} २४२१२००० 

जळकोट ४३ ९१६३००० 

देवनी ४५ ९८८२००० 

एकूण ७८४ | २०७८५४००० २०७८५४००० 

२४ | बुलडाणा | बुलढाणा ६६। २५६३७००० 

चिखली ९९ २६३६२००० 

देऊळगाव ४८ ११०२९००० 

राजा 

जळगाव 89] १४९७५००० 

जामोद 

खामगाव ९७। २५३०४००० 

लोणार ६० |  १५०४४००० 


पृष्ठ २० पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


पृष्ठ २० पैकी १६ 


ae) || Ge | ee 0 ae 
We समिती | ग्रामपंचायती | ५१५२६६४) | २५१५२६४६) | 24942622) 
मलकापूर ४९। १२९२२००० 
मेहकर ne २६०२७००० 
मोताळा ६५ | १८६२३००० 
नांदुरा ६५ १५३०७००० 
संग्रामपूर yo | 44009000 
शेगाव ४६। १०२७७००० 
सिदखेड राजा ८० १८६५३००० 
एकूण ८७० | २३५१६१००० २३५१६१००० 
२५ | अकोला अकोट CY 98324000 २३७१००० | 94329000 
तेल्हारा ६२। १७८०८००० २१३५००० 
पातूर ५७ | १३७०२००० १७१९००० 
मुतिजापूर ८६॥ १५९०१००० १९७१००० 
अकोला ९७ २२९०४००० २८१८००० 
बाळापूर && १६७८६००० २०५५००० 
बार्शीटाकळी ८२। १४८८१००० १८६५००० 
एकूण 434 | १२१३०७००० १४९३४००० | 443219000 | 9494 C000 
२६ | वाशिम वाशिम ८३ २०२६६००० २५४४००० | १४१४५००० 
रिसोद 63 20092000 २४४५००० 
मालेगाव ८० १९५७३००० २४३०००० 
कारंजा ९१ १६९३८००० २१२४००० 
मनोरा ७७ १७१९९००० २१२८००० 
मंगरुळपीर ७६ १६९५४००० २१०९००० 
एकूण ४९० | ११०९४९००० 93920000] १४१४५०००| १३८८७४००० 
२७ | अमरावती । अमरावती 48 १६४८१००० 
भातकुली ४८ १२१३२००० 
नांदगाव Ec 934§2000 
खाडेश्वर 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


पृष्ठ २० पैकी १७ 


0 TE | wet | Soe | aie | cae | gm 
We WAT | HATE | uzcey) | ayayzegey | 24942622) 
चांदूर रेल्वे ४९ ९०४२००० ११७३००० 
धामगाव रेल्वे ६२ १३०५१००० १६१५००० 
तिवसा ४५ १०६९१००० १३५१००० 
मोर्शी ६७ १६९३६००० 
वरूड ६६ |  १८३४१००० 
चांदूर बाजार && |  २०३७१००० 
अचलपूर ७२ १९७९५००० 
अंजनगाव ४९ १२१९५००० 

सुर्जी 
दर्यापूर ७२ १५२३७००० 
धारणी ५४ | १२५८२००० 
चिखलदरा हळ). 4ZI9gg000 
एकूण | ८३७ २०९२१२००० ४१३९००० २१३३५१००० 
२८ | यवतमाळ । यवतमाळ ८६ १५२३१००० 
बाभुळगाव ६२ ९०९७००० 
कळंब ६१ ९८८६००० 
पांढरकवडा ४९ ९१४८००० 
घाटंजी ६५ १२८११००० 
राळेगाव ६० ९६३९००० 
वणी शिका १८०३६००० 
मारेगाव ५६ ८१०६००० 
दारव्हा ८६ १८४५३००० 
दिग्रस ५५ |  १२७६२००० 
नेर ५१ १०६०९००० 
पुसद ११९।॥ ३०८४१००० 
उमरखेड ९२ २२७०५००० 
महागाव ७५ | २०९७०००० 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


ey || | ee 0 | ae 
We समिती | ग्रामपंचायती | uzcey) | २५१५२६४६) | 24942622) 
आणी ७२ १४६०२००० 
झरी जामनी 43 ८९८६००० 
एकूण ११४३ | २३१८८२००० २३१८८२००० 
२९ | वर्धा वर्धा ७३ | २८३०२०० 
देवळी ६२। १२३६१००० 
सेलू ६२ १२०२३००० 
आर्वी ६० | १०९५८००० 
आष्टी ४१ ७५८९००० 
कारंजा 48 ९०४१००० 
समुद्रपूर ७१ १४१६४००० 
हिंगणघाट ७६ १२९२१००० 
एकूण ५०४ | १०७३५९००० १०७३५९००० 
३० | नागपूर नागपूर ६६ |  २०६६०००० २४४९००० | २४०९२००० 
कामठी ४७ १३७८४००० १६२७००० 
हिंगणा 43 22224000 २७०९००० 
कळमेश्वर Yo ९९७१००० २६६१००० 
काटोल ८३ १४०६४००० १७९५००० 
नरखेड ७० १३७६८००० १७१४००० 
सावनेर ७५ २१२६९००० २४९८००० 
पारसोनी ५१ १२०३४००० १४७२००० 
रामटेक ४५ १५६५३००० १९१९००० 
मौदा ६३ १४७६५००० १८११००० 
उमरेड ४७ ११६९२००० १५३६००० 
भिवापूर Yo ७३७६००० १०४६००० 
कुही ५१| ११७८२००० १६४२००० 
एकूण ७५१ १८९७०९०००० २३४७९००० २४०९२००० | २३७२८०००० 
३१ | भंडारा भंडारा ७८ १८९२०००० २५६६००० | १३८९४००० 


पृष्ठ २० पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


पृष्ठ २० पैकी १९ 


ey | | ee 0 |e 
We समिती | ग्रामपंचायती | २१५२६६४) | २५१५२६४६) | 24942622) 

मोहाडी ७६ १६३४४००० १९४३००० 

तुमसर ९६  २०५७५००० २५०१००० 

लखानी ७१ १३५२४००० १५८३००० 

साकोली ६१ १३००१००० १५५९००० 

लाखांदूर ६२ १३२७५००० १५६५००० 

पावनी (919 949g 4000 9223000 

एकूण ५२१ | ११०८०४००० १३५४००००  १३८९४००० | 432232000 

३२ | गोंदिया गोंदिया १०८ ३३३४५००० ३८८४००० | १५६४८००० 

तिरोडा ९३ १७३४८००० २०७७००० 

आमगाव yo] ११२१२००० १३१८००० 

सालेकसा ४१ ९५४३००० ११७०००० 

देवरी By 49424000 १६२२००० 

गोरेगाव Gy १३१०४००० १६२९००० 

सडक अजुंनी ६२ १२७११००० १५६५००० 

अर्जुनी ६८ १५५८१००० १९८३००० 

मोरगांव 

एकूण 430  १२४३६९००० १५२४८००० | १५६४८००० | १५५२६५००० 

३३ | चंद्रपूर चंद्रपूर ४७। १५००१००० 

बल्लारपूर १७ ५३३६००० 

भद्रावती ७० | ११४८९००० 

ब्रम्हपुरी 93 १४९३९००० 

चिमूर ९२। १५४८३००० 

गोडपिंपरी Yo ८३००००० 

जिवती ३६ E19849000 

कोरपना ५१ तमाल 

1° oY ९९०२००० 

नागभीड ५४। ११९४३००० 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


ae) || Ge | ee 0 |e 
We समिती | ग्रामपंचायती | २१५२६६४) | २५१५२६४६) | 24942622) 

पोंभुर्णा ३१ ५१८९००० 

राजुरा ६४ |  १२३८४००० 

सावली 42 990319000 

सिदेवाही ४९ ०७३५०७० 

वरोरा ८१॥ १४५५८००० 

एकूण ८१२ | १६३७५१००० १६३७५१००० 

३४ | गडचिरोली । अहेरी ३७ ११२५६००० 

आरमोरी ३१ ७९९७००० 

भामरागड १५ २५१७००० 

चामोर्शी ७३ १७७६८००० 

देसाईगंज २० ६३९७००० 

धानोरा 43 ८१२६००० 

एटापल्ली २७ ८८२९००० 

गडचिरोली 4o १०४००००० 

कोरची २९ ४५५६००० 

कुरखेडा ४५ ९२०९००० 

मुलचेरा १६ ५३४२००० 

सिरोंचा ३९ ७४८०००० 

एकूण 834 | ९९८७७००० ९९८७७००० 
एकूण रक्‍कम ६९४०३००००० १६१९००००० | १६१९००००० | ७२६४१००००० 


Digitally signed by POPAT 0. 


POPATD. ८५८ 
e DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, 


o=Rural Development 

D F S H M U KH Department, ou, 
email=P.d.deshmukh@nic.in, c=IN 
Date: 2022.11.10 15:31:07 +05'30' 


(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २० पैकी २० 


